महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब-१३२१/प्र.क्र.५२/भाग-१/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०४ मार्च, २०२२ 


संदर्भ- १. शासन seat समक्रमांक दि.३०.८.२०२१ 
२. शासन आदेठा समक्रमांक दि.२०.९.२०२१ 


आदेडा 


श्री.युवराज ब.अजेटराव, उप सचिव, गृह विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये 
सामान्य प्रशासन विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
आदेशान्वये श्री.युवराज ब.अजेटराव, उप सचिव, गृह विभाग यांच्या बदलीस दि.२८.२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्री.युवराज ब.अजेटराव, उप सचिव, गृह विभाग 
यांच्या बदलीस दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर 
श्री.युवराज ब.अजेटराव, उप सचिव, गृह विभाग यांनी एकतर्फी कार्यमुक्त होऊन दि.१.९.२०२२ रोजी 
सामान्य प्रशासन विभागातील उप सचिव पदावर रूजू होणे आवश्‍यक आहे. गृह विभागाने श्री.अजेटराव 
यांच्या HIPAA आदेशा काढण्याची आवश्‍यकता नाही. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३०७१५१७०७८१०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUCHITA MOHAN : 
MAHADIK 
(सु.मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) अमु.स., गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सह/उप सचिव (आस्था), सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) श्री.युवराज ब.अजेटराव, उप सचिव, गृह विभाग 
) 


निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


S 


